लेखाशिर्ष 2494 १२३८ (मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत 
सुविधा पुरविणे) अंतर्गत दिनांक १२.१०.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रद्द केलेल्या कामांच्या 
यादीतून कामे वगळणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.२९२/यो-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक: ५ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/योजना-६, दि.३१.०३.२०२२ 
शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/योजना-६, दि.०६.०५.२०२२ 
शासन शुधिपत्रक क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.११९/योजना-६, दि.१८.०५.२०२२ 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांची दि.१८.७.२०२२ व दि. २१.७.२०२२ रोजीची 
टिप्पणी. 

५) शासन पत्र क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६, दि.१९.०७.२०२२. 

६) शासन पत्र क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६, दि.२५.०७.२०२२. 

७) झासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६, दि.१२.१०.२०२२. 


शासन निर्णय:- 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संदर्भाधीन क्र. ४ येथील टिप्पणीन्वये दिलेल्या 
निर्देशास अनुसरुन संदर्भाधीन क्र. ५ व ६ येथील दि.१९.०७.२०२२ व २५.०७.२०२२ रोजीच्या 
पत्रान्वये लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ (मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत 
मूलभूत सुविधा पुरविणे) अंतर्गत दि.०१ एप्रिल, २०२१ रोजी व त्यानंतर मंजूर केलेल्या कामांपैकी 
ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यारंभ आदेश देऊनही कामे सुरु झालेली 
नाहीत, अशा सर्व कामांना स्थगिती देण्यात आलेली होती. सदर स्थगित केलेली कामे, शासन 
मान्यतेने संदर्भीय क्र. ७ वरील दिनांक १२.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात 
आली आहेत. 


२. लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ अंतर्गत दि.०६.०५.२०२२ व दि.१८.०५.२०२ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील रद्द केलेल्या कामांमधून सोबत जोडलेल्या “विवरणपत्र -अ” मध्ये नमूद केलेली 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यंत्रणेची कामे याद्वारे वगळण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.२९२/यो-६, दि. ५ सप्टेंबर, 2023 


३. सदर रद्द यादीतून वगळण्यात आलेल्या विवरणपत्र अ यादीतील कामांच्या बाबतीत संबंधित 
यंत्रणांनी सदर काम मंजुरीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून पुढील कार्यवाही 
करावी. सदर कामांची मुदत दि. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राहील. त्यामुळे सदर कामे मुदतीत पूर्ण 
करावीत. अन्यथा अशा कामांना निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. 


४. सदर रद्द कामे वगळण्याची कार्यवाही करताना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा संबंधितांची जबाबदारी राहील. 


च्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०५०९५५०७९४२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e 


1e450b51a9e92eede8c323934f82edb5 
38d3b20, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=8C5DOF275C3D9A21DB 
07FECF7919C2D83796E88930D62D44E 


7A4A6D4CBEE7EOE, cn=KALU GONYA 
VALVI 


(का. गो. वळवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई. 
) मा.मंत्री, ग्रामविकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता,१/२ , महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
) महालेखापाल, लेखा व परिक्षा, 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
६) स्वीय सहायक, मा. अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे 
निवड नस्ती (का. यो-६), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२३/प्र.क्र.२९२/यो-६, दि. ५ सप्टेंबर, 2023 


शासन निर्णय क्र. विकास-२०२३/प्र.क्र.२९२/ यो-६, दि. ५ सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे "विवरणपत्र - अ" 


(लेखाशीर्ष २५१५ १२३८ अंतर्गत रद्द केलेल्या कामातून वगळण्यात आलेल्या कामांची यादी)- सा. बां. वि. 


शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक शासन 

निर्णयातील 
कामांचा 

क्रमांक 


शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/ 
प्र.क्र.५०/ यो-६, दि.०६.०५.२०२२ 


शासन शुध्दिपत्रक क्र. विकास- 
२०२२/प्र.क्र.११९/यो-६, 
दि.१८.०५.२०२२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


